दिव्यांग व्यक्‍तींना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग 
प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्यासाठी जिल्हा 
प्रशासनामार्फत विशेष मोहीम या कार्यक्रमास मुदत वाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४५/दि.क.२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- 39.03.2022 


परिपत्रक 
संदर्भ:- 
सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४५/दि.क.२,दि.०२.१२.२०२१. 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ या कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५६, ५७, ५८ नुसार 
धोरणात्मक निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच सर्व २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्‍तींना मुख्य प्रवाहात 
टिकवून ठेवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्‍तींना ऑनलाईन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. दि.०२.१२.२०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये सदरची विशेष मोहिम दि.१२.१२.२०२१ ते दि.१२.०३.२०२२ या कालावधीत राबविण्याबाबत सूचना 
देण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने माहे डिसेंबर, २०२१ ते माहे फेब्रुवारी, २०२२ या विशेष मोहिमेच्या काळामध्ये एकूण 
६३,६२३ युडीआयडी कार्ड देण्या आलेली आहेत. तथापि सदर मोहिमेकरिता निश्चित करण्यात आलेला कालावधी 
संपुष्टात आला असून व कोवीड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे काही जिल्हयांमध्ये सदर मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होवू 
शकली नाही. तसेच केंद्र शासनाच्या दि २२.११.२०२१.रोजीच्या पत्रान्वये दि.११.०८.२०२२ पर्यंत वैश्वक ओळखपत्र 
प्रणाळीअंतर्गत १०० टक्के दिव्यांग व्यक्‍तींची नोंदणी करण्याचे ध्येय केंद्र शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेले आहे. 
त्यानुषंगाने शासन निर्णयास पुढील तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता दि.३०.०६.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
2. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्‍तींना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र वितरण करण्याच्या प्रक्रियेस गतिमानता येण्यास व 
केंद्र शासनामार्फत ठरवून दिलेले ध्येय गाठण्यास व महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी उंचावण्यास मदत करण्याकरीता 
दिव्यांग प्रमाणपत्र व वैश्विक ओळखपत्र (UDID) देण्याच्या विशोष मोहिमेस पुढील तीन महिन्याच्या कालावधीकरीता 
दि.३०.०६.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या "www.maharashtra.gov.in" या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११७२१०३६२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.03.31 17:23:49 +05'30' 
(वि. पु. घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.४५/दि.क.२ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

४. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

७. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अ.मु.स/प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 

१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 

१२. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

१३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१४. सर्व समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद 

१५. समितीचे संबंधीत सर्व सदस्य (दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

१६. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नं. १, योगक्षेमसमोर, वसंतराव नाईक चौक, नरिमन 
पॉईन्ट, मुंबई ४०० ०२१, 

१७. इंडियन AIAG काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई ४०० ०२५, 

१८. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०००२१, 

१९. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०० ०२८, 

२०. बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३, 

२१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०० ०१३, 

२२. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०० ०१३, 

२३. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४७०० ०२८, 

२४.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


